महाराष्ट्र famlex न्यायाधिकरणाकडे 
दाखल केलेली व बराच कळ प्रलंबित 
असलेली प्रकरणे त्वरीत निकालात 
काढण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या 
पाचव्या खंडपीठाला मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र.मविन्या १०१८/प्र.क्र.१७३/वि.प्र.४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २७.०२.२०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.मविन्या-१००२/प्र.क्र.२०३/२००२/वि.प्र.४, दि.१७.११.२००५, 
2) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: मविन्या-१०१०/प्र.क्र.२८८/वि.प्र.४, दि.२२.०२.२०११, 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: मविन्या-१०१३/प्र.क्र.२९७/वि.प्र.४, दि.१६.११.२०१३, 
४ शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: मविन्या-१०१४/प्र.क्र.२८५/वि.प्र.४, दि.०४.०९.२०१४, 
५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: मविन्या-१०१५/प्र.क्र.३३७/वि.प्र.४, दि.०६.११.२०१५, 
) 
) 
) 


६) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: मविन्या-१०१५/प्र.क्र.३३७/वि.प्र.४, दि.२८.१०.२०१६, 

७ शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: मविन्या-१०१५/प्र.क्र.३३७/वि.प्र.४, दि.१५.११.२०१७, 

८) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: मविन्या-१०१८/प्र.क्र.१७३/वि.प्र.४,दि.२०.१०.२०१८, 
दि.२४.१०.२०१९, दि.१०.११.२०२०, दि.०१.१०.२०२१,१४.११.२०२२ 

९) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: मविन्या-१०२२/प्र.क्र.०९/वि.प्र.४, दि.१५.०९.२०२३. 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाकडे विक्रीकरासंदर्भात प्रलंबित असलेली 


प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी संदर्भाधीन दि.१७.११.२००५ च्या शासन निर्णयान्वये 
महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या पाचव्या व सहाव्या खंडपीठाची निर्मिती करण्यात 
आली. त्यानंतर संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सहावे खंडपीठ दि.०१.०३.२०११ 
पासून त्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पदांसह बरखास्त करण्यात आलेले आहे. 
तदनंतर वेळोवेळी पाचव्या खंडपीठास मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. संदर्भ क्र.८ येथील 
दि.१४.११.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये पाचव्या खंडपीठास दिनांक १७.११.२०२२ पासून 
पुढे १ वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र.९ येथील शासन निर्णयान्वये 
पाचव्या खंडपीठाकरीता असलेल्या ५ अस्थायी पदांना दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत किंवा 
पाचव्या खंडपीठाच्या व्यवस्थेबाबत पुढील निर्णय होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
सद्य:स्थितीत ऑगस्ट-२०२३ पर्यंत महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाकडे 
विक्रीकरासंदर्भात एकूण ५१२३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मुंबई विभागातील ३१५१ प्रकरणे 
प्रलंबित असून पाचव्या खंडपीठात ३७४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सदर प्रलंबित प्रकरणाची 


शासन निर्णय क्रमांकः मविन्या १०१८/प्र.क्र.१७३/वि.प्र.४ 


संख्या विचारात घेऊन, महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या पाचव्या खंडपीठाला 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

वरील सर्व बाबींचा सर्वकष विचार करुन, महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाकडे 
प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी मुंबई येथील महाराष्ट्र विक्रीकर 
न्यायाधिकरणाच्या पाचव्या खंडपीठास, या आदेशाद्वारे दि.१७.११.२०२३ पासून 
पुढील १ वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. दि.१७.११.२००५ च्या शासन निर्णयान्वये घातलेल्या अटी पाचव्या खंडपीठाकरीता 
तशाच लागू राहतील. 
३. उपरोक्त बाबींवर होणारा खर्च “मागणी क्र.जी-१, ovo, विक्री, व्यापार इत्यादी 
वरील कर (००) १०१- वसूली खर्च (०२) महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण (०२) (०१) 
महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण (२०४० ००६२)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ व 
२०२३-२४ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥॥/99॥[॥9.9०५.॥ या 
वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२७१२२४०२४४०५ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरी साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BHAGYASHREE JAIDEEPSINGH DEORE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
BHAGYASHREE DEPARTMENT 


2.5.4.20=92dc5d3b7ef298d479386f07 d9afafc579f93cebe 1ae64abae40eb 
b4defc9ec2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


JAIDEEPSINGH DEORE ssstszsscoisors rsa” 
(भाग्यश्री ज. देवरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa:- 
१) राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 
२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण, वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 
३) विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 
8) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 
4) महालेखापाळ-१/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र. मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


६)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
८)कार्यासन अधिकारी, प्रशासन-४/वि.प्र.१,२,३, 
९) निवडनस्ती- विक्रीकर प्रशासन ४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


